आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत stars 
(ASCAD) - आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या 
पशुरोगांवर नियंत्रण करीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २४०३ ई २९१ 

(राज्य हिस्सा - २४०३ ई ३०६) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ व 
दि.०८.०२.२०२३ 
२) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र. १६७/पदुम-४. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या अँस्केड (ASCAD) - आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या प्ुरोगांवर नियंत्रण या योजनेसाठी 
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२२ च्या डिसेंबर (हिवाळी) अधिवेञ्ञानामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
केलेला केंद्र हिस्सा रु.२०८.२७ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१३८.८५ लाख इतका निधी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त 
विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 

सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २४०३- 
पशुसंवर्धन या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत अँस्कॅड (ASCAD) - आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या GRMN 
नियंत्रण या योजनेसाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२२ च्या डिसेंबर (हिवाळी) अधिवेशनामध्ये 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेला केंद्र हिस्सा रु.२०८.२७ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१३८.८५ 
लाख असा एकूण रु.३४७.१२ लाख इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील तरतुदींतून खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष शि अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयाद्वारे वितरीत 
तरतूद सन २०२२- | करण्यात येत असलेली तरतूद 
२३ 
re | 2 3 a ee 4 
अस्केड (ASCAD) - २४०३ ई २९१ २१, पुरवठा २०८.२६ २०८.२७ 
आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या (केंद्र हिस्सा ६०%) वसामुग्री 
पशुरोगांवर नियंत्रण २४०३ ई ३०६ १३८.८४ १३८.८५ 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
एकूण ३४७.१० ३४७.१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४ /कार्यासन-६ 


प्रत, 


2: उपरोक्त प्रमाणे रु.३४७.१२ लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी सत्तेचाळीस लाख बारा हजार 
फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी व पदुम विभाग (पदुम प्रभाग) 
यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

2. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 
४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


प. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 
६. सदर are वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७५/२०२३/व्यय-१४, दि.०२.०२.२०२३ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१३१४३८२३२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI, : 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधानसचिव, कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९/व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


